सहायक वनसंरक्षक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा २०१८ च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन सहायक वनसंरक्षक यांचे 
दि.२२.११.२०२२ रोजी केंद्रीय वन प्रशिक्षण संस्था, कोईम्बतूर येथील २ वर्षाचे प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण 
पूर्ण झाल्यानंतर दि.२३.११.२०२२ ते दि.२२.११.२०२३ पर्यंत १ वर्षाच्या क्षेत्रिय प्रशिक्षणासाठी वन 
विभागाच्या विविध वनवृत्तामध्ये अधिसंख्या पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. सदर परिविक्षाधीन 
सहायक वनसंरक्षकांचे १ वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षण दि.२२.११.२०२३ रोजी पूर्ण होत आहे. त्यानुषंगाने सदर 
अधिकाऱ्यांना नियमित नियुक्तीसाठी पदस्थापना देण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसुचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
वनसेवा परीक्षा २०१८ च्या तुकडीतील सहायक वनसंरक्षक यांना महसुली विभाग वाटप समक्रमांकाच्या 
दि.०३.११.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात आले आहे. 


३. त्यानुषंगाने सहायक वनसंरक्षक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महसूळ विभाग वाटप 
केल्यानंतर संबंधित महसूल विभागामध्ये नियमित पदस्थापना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
चिं २ ३ (i ४ | 
7 श्री.रविकांत शिवाजी डेंगरे सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), रिक्‍त पदी 


कोयना उपसंचालक, संहयाद्री 
व्याघ्र प्रकल्प, यांचे कार्यालय स्थित 
कराड 


२ | कु.प्रतिक्षा नानासाहेब काळे सहायक वनसंरक्षक क्र.१ रिक्‍त पदी 
(वन्यजीव), सिपना वन्यजीव 
विभाग, स्थित परतवाडा 


३ | कु.पुजा शाम लिबगांवकर सहायक वनसंरक्षक, (side शिकार | रिक्‍त पदी 
प्रतिबंधक घटक), पेंच व्याघ्र 
प्रकल्प, नागपूर 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 


४ | कु.करिश्मा रोहिदासराव कवडे | सहायक वनसंरक्षक (उत्तर), येऊर | रिक्‍त पदी 


५ | श्री. विशाल भागवत लोंढे सहायक वनसंरक्षक गौताळा Rea पदी 
अट्रमघाट अभयारण्य, कन्नड उप 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), औरंगाबाद 


६ । श्री.रामानुज मधूसुदन बांगड सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), रिक्‍त पदी 
गुगामल वन्यजीव विभाग, 
चिखलदरा 


७ । श्री.आदेशकुमार Bea शोंडगे सहायक वनसंरक्षक (वनीकरणव =| रिक्‍त पदी 
वन्यजीव), मध्य चांदा वन विभाग 


चंद्रपूर 

८ | starrer पोपट मिसाळ सहायक वनसंरक्षक (वनीकरणव =| Rad पदी 
वन्यजीव), अहमदनगर वनविभाग, 
स्थित राहूरी 

९ | श्री.संदीप दत्तप्रसाद भारती सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व Rea पदी 


वन्यजीव), नागपूर मुख्य वनसंरक्षक 
(वन्यजीव), पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 


नागपूर 

हि o श्री.संकेत उत्तमराव वाठोरे सहायक वनसंरक्षक (जंकास-२), रिक्‍त पदी 
चंद्रपूर उपसंचालक, बफर ताडोबा 
अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर 

धमि १ | श्री.शेख तौसिफ arg हैदर सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व रिक्‍त पदी 


कॅम्पा), पालघर डहाणू वन विभाग 


४. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी दि.२२.११.२०२३ रोजी मध्यानंतर कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांना 
कार्यमुक्त केल्याची आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे, याबाबत 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास कळवावे. 


५. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ Helles नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त 
झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ 
कार्यालयाकडे पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात 
येणार नाही. 


६. सदरहू आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून पदस्थापना रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-११.२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 


सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३११२११८२२३३३८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A N A N D A Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0db7067f83b5 174474 1b4485650edc87055601 88be635df8 
S H A N KA R 19605b4913ead056, 
pseudonym=F47821202A3D8C06F80E6240CB6E122AFEEDD6F5, 
serialNumber=DCED3 1BA3BA0E455430F67304905C6E3544DAE396 
S H E N D A G E 02268D4CF2844818A1F80A4, cn=ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
Date: 2023.11.21 18:24:03 +05'30' 
(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 


) 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 
११)महालेखापाल,पमहाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 
१३) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 


१४) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
१५) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


